श्री. मयुर मंत्री, आर्थिक सल्लागार सनदी लेखापाल 
यांची मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व 
प्रशिक्षण केंद्राच्या कार्यकारी मंडळामध्ये नामनिर्देशित 
सदस्य म्हणुन केलेली नेमणुक रद्द केल्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: हसंप्र २०२२/प्र.क्र.२४०/९-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ:- १. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. हसंप्र २०२२/प्र.क्र.२४०/९-अे, दि. २१.११.२०२२ 
२. मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, हिंगोली या संस्थेच्या 
दिनांक २४.०१.२०२४ रोजी झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीचे इतिवृत्त 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, 
हिंगोली यांचे पत्र जा.क्र.व्य.सं.मा.बा.ठा.ह./ह.सं.प्र.के/बेठक/इतिवृत्तांत/२२२/२०२४, 
F&. 30.03.2028 


प्रस्तावना:- 

मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, हिंगोली या संस्थेच्या दिनांक 
२४.०१.२०२४ रोजी झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीमध्ये श्री. मयुर मंत्री, आर्थिक सल्लागार सनदी 
लेखापाल यांची कार्यकारी मंडळावर नामनिर्देशित सदस्य म्हणुन केलेली नेमणुक रद्द केल्याचा ठराव 
घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

श्री. मयुर मंत्री, आर्थिक सल्लागार सनदी लेखापाल यांची कृषि विभागाच्या दि.२१ नोव्हेंबर २०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राच्या कार्यकारी 
मंडळामध्ये नामनिर्देशित सदस्य म्हणुन केलेली नेमणुक रद्द करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९०५१२४५२४६००१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
HEMANT GORAKHNATH ENC GOVERMENT जवा o-ACCULTUR AND AD 


88c4c1 Sab3f88d6abbeb26ad2t 3970: 
0 }032, st=Maharashtra, 
MHAPANKAR serial )309547BB1E152/ DE4040836DF541FD362 
OCA‘ |EMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 


Date: 2024.09.05 12:45: 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः SAW २०२२/प्र.क्र.२४०/९-ओ 


३) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
४) मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 
) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७ अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) 
) 


अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, Hass, मुंबई-४०० 032. 
सर्व अ.मु.स./प्र.स./सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 


) 

११) 
) 
) 
) 

१५) सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ळेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-४०० 

०३२. 

२१)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

२२)कक्ष अधिकारी (२-अ), कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२३) निवड नस्ती ९-अ. 


१७ 
१८ 
१९ 
२० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


